महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक :- कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- २५ ऑगस्ट, २०२३. 


Pet सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश समक्रमांक दिनांक २१.०७.२०२३. 


शासन आदेश 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये खाली नमूद सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष 
अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ ५ 
मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेझान्वये सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या कक्ष अधिकारी या पदावरील 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, त्यांची 
सुधारीत पदस्थापना खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये 
करण्यात येत आहे. 


अ. श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा सुधारित 
क्र. | श्रीमती | अधिकाऱ्यांचे नांव विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
a २ ३ ॥ oF षु & 
१. श्री ।स.र.पाटील ग्रामविकास विभाग | वित्त विभाग ग्राम विकास विभाग 
2. श्री | सा.धो.पाटील गृह विभाग सामान्य प्रशासन गृह विभाग 
विभाग 


३. उपरोक्त अधिकारी यांच्या पदोन्नतीच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधीन आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे राहतील. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२५१८१८४४८१०७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIVEK DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
0921 92cae76ac289eef2587c5f28373c6e4 


4. 21 
RAMAKANT 45e4552e27b340b424d48717c, postalCode=400032, 
st=Mi hi 


INumber=F960CA 1 30E1B6EQA979CBB41C7516CA 


JADHAV ee 
(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्राम विकास विभाग/वित्त विभाग/गृह विभाग/सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग/वित्त विभाग/गृह विभाग/सामान्य प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) निवडनस्ती कार्यासन-१४ ब. 


